महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१८. निधी 


वितरण - संसदीय कार्य विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६५/दोन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :-शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दिनांक :- 02 एप्रिळ, २०१८. 


शासन नणय निर्णय :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८” यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून, महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल 
महोदयांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे, आणि ते २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ म्हणून 
महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग ४, दिनांक २७ मार्च, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 

२. त्यानुसार सन २०१८-१९ साठी आता एकूण मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७० टक्केच्या 
मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) नियंत्रण अधिकाऱ्यांना, त्यांनी 
दिलेल्या मासिक निधी विवरणपत्राच्या आधारे सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे तरतूद वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता मासिक निधी विवरणपत्रानुसारचा निधी माहे एप्रिल 
२०१८ ते डिसेंबर, २०१८ या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात येत आहे. 

४. वित्त विभागाच्या संदर्भात नमूद केलेल्या दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकातील 
सूचनेनुसार खर्च करण्याची खबरदारी नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. 

षु. प्रस्तुत शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५/४/.॥89१॥8॥/989॥॥8.90/.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०४०७११५७४६८७१५ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Laxman Seg व त 
ICode=400032, st=M. 
र्यी 2.5.4.20=d164e95d7933a2691 b1af631daa5673396d92225 
Santosh Patil ee | 
(ल.सं.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६५/दोन, 


3 
8 


| 
& 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
७) वित्त विभाग, व्यय-४ / अर्थसंकल्प-३ / अर्थसंकल्प-१८, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
८) उप सचिव तथा नियंत्रण अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९) अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई Yoo ०३२. 
१०) कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, रोख झाखा, 
संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन पाच / सहा / तीन व रोख झाखा, 
संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२) कार्यासन दोन (निवड नस्ती) 


YS re rer Trl > ः-- 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६५/दोन, 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीचा तपशील दर्शविणारे तसेच संसदीय कार्य विभाग / दोन 
उपलब्ध तरतूदीचे वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र " अ " 
शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०१७/प्र.क्र.६५/दोन, दिनांक ०७ एप्रिल, २०१८ सोबतचे जोडपत्र 


(रक्‍कम रुपयात) 
प्रधान शिष॑ cite थसंकल्प प्रथम प्र म जून नु ऑगस्ट पप्टेंब् Tera व्हेब् डिसेंब 
कार्यासन २०१८-१९ नऊमाहीसाठी २०१८ २०१८ २०१८ २०१९८ २०१८ २०१८ २०१८ २०१९८ २०१९८ 


मधील एकूण | एकूण उपलब्ध 
मंज्र तरतूद तरतूद (७०%) 


१ य ० ही... 0010020... ee ३ 


(अ) संसदीय कार्य विभाग - पी-१ , २०५२ ण सेवा-०९०, सचिवालय (00)(00)(o%) संसदीय कार्य विभाग, संगणक संकेतांक २०५२०२६८ (दत्तमत) 


(०३) 2,000 
अतिकालिक 


(०६) द्रध्व 2,00,000 ७०,००० ७७५० ७७५० ७७५० ७७५० ७७५० ७७५० ७७५० ७७५० ८००० 


/बीज 


(११) : ४,८४,००० ३,३८,८०० २७,५०० ३७,५०० ३७,५०० ३७,५०० ३७,५०० ३७,५०० ३७,५०० ३७,५०० ३८,८०० 
प्रवास खर्च - 

रोखशाखा 

(समन्वयाने) 


(९३) कायास &,00,000 3,40,000 34 000 34,000 २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० २५,००० ७०,००० 

went | Tay | Se] See] eee | | | | 

ie 
पाच 


(१७)सगणक व 3,00,000 2,20,000 2,20,000 


(20) इतर काय २५,००० १७,५०० १७,५०० 

प्रशासकीय 

(२८) 20,00,000 \9,00,000 200,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 
व्यावसायीक सहा 

सेवा 


एकूण अ शिक २,६१,१४,००० | १,८२,७९,८०० | २९,२३,२५० २१, ३३,२५० | १९,२३,२५० | १९,२३,९५० | ९९,२३,२५० | ९९,२३,२५० | २१,२३,२५० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६५/दोन, 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीचा तपशील दर्शविणारे तसेच संसदीय कार्य विभाग / दोन 
उपलब्ध तरतूदीचे वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र " अ " 
शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०१७/प्र.क्र.६५/दोन, दिनांक ०७ एप्रिल, २०१८ सोबतचे जोडपत्र 


(रक्‍कम रुपयात) 


(ब) संसदीय कार्य विभाग- पी - २ २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


प्रधान शिषं संबंधित थैसंव प्रथम एप्रिल म जून ऑगस्ट 
कार्यासन २०१८-१९ नऊमाहीसाठी २०१८ २०१८ २०१८ ORS २०१८ 

मधील एकूण | एकूण उपलब्ध 

TR तरतूद तरतूद (७०%) 


२२३५ सामाजिक सुरक्षा ब कल्याण ६० 

इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०४, | कार्यासन | ६०,००० ३,००९ meee 
ठेव संलग्न विमा योजना- शासकोय पाच 

भविष्य निर्बाह निधी (००)(००)(०२) ठेव 

संलग्न विमा योजनेमधून प्रदाने संगणक 

सांकेतांक (२२३५१५५९) दत्तमत 


एकृण ब च्य — 


(क) संसदीय कार्य विभाग- पी- ३ ७६९० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 


२०१ - (००)(०१) घरबांधणी STA कार्यासन 
(७६१००८२१२८) दत्तमत ५५-कर्जेव पाच 28,190,000 १३,७९,००० १३,७९,००० 
आगाऊ रक्‍कम 
२०२ - (००)(०१) कार्यासन 
SPF (७६१० ०७९३) दत्तमत ५५ - पाच ७९,००० ५५,३०० ५५,३०० 
कर्जे ब आगाऊ रक्‍कम वि ee pe Co 1 | शि ES शि 
२०० - (००)(०१) वैयक्तिक संगणक शि यांस 
खरेदी करण्यासाठी अग्रिम पाच 2,00,000 ७०,००० ७०,००० 
(७६१० ११५४) दत्तमत ५५-कर्जेब 
आगाऊ रक्‍कम 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


